उप अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गातील 
अधिकार्‍यांच्या बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: टिएफएस - २०१८/(४८/२०१८)/आ(वर्ग-२) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १९ मार्च, २०१८. 


-: आदेशा :- 


बदली अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतूदींचे पालन करुन खाली 
नमूद केलेल्या उपअभियंता संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या विनंतीनुसार खालीप्रमाणे 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे सध्या कार्यरत कार्यकारी बदलीने पदस्थापना करण्यात 
नांव (सर्वश्री) संचालक / मुख्य अभियंता | आलेले मंडळ / विभाग / उपविभाग 
कार्यालय / उपविभागाचे नांव 
ह. २ ३ 1 aa 
7 श्री. अनिल मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), 
पुरुषोत्तम जलसंपदा विभाग, नाशिक जलसंपदा विभाग, नाशिक अंतर्गत 
जाधव अंतर्गत यांत्रिकी उपविभाग, यांत्रिकी उपविभाग क्र.२, अलोरे, 
अंबेजोगाई, जिल्हा बीड. जि. रत्नागिरी 
(Rad पदी) (विनंतीनुसार) 


२. वरील अधिकार्‍यांच्या बदल्या त्यांच्या विनंतीनुसार असल्यामुळे त्यांना बदळीबाबतचे फायदे 
अनुज्ञेय नाहीत. 

३. संबंधित महासंचालक / कार्यकारी संचालक /मुख्य अभियंता यांना कळविण्यात येते कि, सदर 
अधिकाऱ्यांच्या सविस्तर पदस्थापनेचे आदेश संबंधितांना तात्काळ प्रसृत करावेत. तसेच सदर 
अधिकाऱ्यास बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्याकरिता त्वरित कार्यमुक्त करावे. वर नमूद केलेल्या 
उपअभियंत्यांच्या बदली दर्शविलेल्या पदावर यापुर्वी कोणी उपअभियंता कार्यरत असल्यास अशा पदी 
बदली केलेल्या उप अभियंता यांची पदस्थापना करु नये व त्यांचा सविस्तर प्रस्ताव शासनास 
मान्यतेसाठी नव्याने सादर करावा. 

४. बदलीझालेल्या अधिकारी यांचे गोपनीय अहवाल, सेवापुस्तक, तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र 
तात्काळ नवीन कार्यालयाकडे पाठविण्याची व्यवस्था करावी. 

५. तसेच संबंधित अधिकाऱयास शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा 
मंजूर करु नये, FATA. (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० सी नुसार मूळ कार्यालयाने बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते 
संबंधित अधिकाऱ्यास मूळ पत्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्याने रजेचा अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. 


शासन आदेशा HATH: टिएफएस - २०१८/(४८/२०१८)/आ(वर्ग-२) 


६. या आदेशाद्वारे बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास रुजू करुन घेतांना, संबंधित 
प्रशासकीय अधिकारी / कार्यकारी अभियंता यांनी तत्पूर्वी ते रजेवर होते किंवा कसे याची खातरजमा 
करावी व ते रजेवर असल्याचे आढळल्यास त्यांना हजर करुन घेण्यापुर्वी महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) 
नियम १९८१ मधील नियम ४० नुसार कार्यवाही करावी व अहवाल शासनास सादर करावा. 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३१९१७३०५२००२७ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे. 


तसेच हे आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या wrd.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्यावरुन हया आदेशाची प्रत सर्व संबंधितांनी काढून घ्यावी व पुढील 
कार्यवाही तात्काळ करावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Vinayak 
Vishwanath 
Lawate 


aa376fe734fSee 1858916 
f3, 

mi 110286: laeee21da3e5d509f89d 
aa03571d84025e4321bc9f87546c02a1, cn=Vinayak 


(विनायक लवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Ne 
7 


प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सह सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) जलसंपदा विभाग, नाशिक.. 

खाजगी सचिव, मा. मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

आ ।(वर्ग-२) कार्यासन संग्रहार्थ. 


Ee) 


AD 


AN 


9८ 
Ss > द. क. > ८८८ > >> 


o~ 
ae 


£39) 


S 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


